स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत 
वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापनासाठीच्या 
खर्चाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.-६४/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जुले, २०२३. 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9३/नवि-३४,दि. १५ जुले, २०२२. 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 

३. केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक F. No.9/4/2022-SBM-| 
(Computer No. ९१२२४४४), दिनांक ३० मार्च, 2023. 

४. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालयाचे क्रमांक स्वमअ/(॥/॥॥/पहिळा हप्ता/१५६२/२०२२-२३, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 
चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी) २.०” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने 
वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापनासाठी या घटकांतर्गतचे राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रस्ताव केंद्र 
शासनास सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. ३ येथील दिनांक ३० मार्च, २०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा रुपये १९,५५,९३,०००/- (रुपये एकोणीस 
कोटी पंचावन्न लाख त्र्याण्णव हजार फक्त) एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. केंद्र शासनाकडून राज्य 
शासनास निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे Sheet No. ५२ (2022-23) वित्त विभाग/अर्थोपाय, दिनांक 
०३ एप्रिल, २०२३ अन्वये करण्यात आली आहे. 


३. संदर्भ क्रमांक ४ येथील राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांचे दिनांक ३१ 
मार्च, २०२३ चे पत्र व सहपत्रात नमुद स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापनासाठी राज्यासाठी वितरीत केलेला पहिल्या हप्त्याचा निधी 
रुपये १९,५५,९३,०००/- (रुपये एकोणीस कोटी पंचावन्न लाख RMU हजार फक्त) व त्या प्रमाणात राज्य 
शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा म्हणजेच रुपये १७,२०,८९,८६५/- (रुपये सतरा कोटी वीस लाख एकोण्णव्वद हजार 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.६४/नवि-३४ 


आठडो पासष्ठ फक्त) असे एकूण रुपये ३६,७३,८२,८६५/- (रुपये छत्तीस कोटी त्र्याहत्तर लाख ब्याऐंशी हजार 
आठडो पासष्ठ फक्त) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याकरिता मान्यता देण्याची 
विनंती केली होती :- 


त्याबाबचा संक्षिप्त तपशिल खालील प्रमाणे आहे :- 


अ. संबंधीत नागरी स्थानिक केंद्र शासन हिस्सा | राज्य शासन हिस्सा एकूण रुपये 
क्र. | स्वराज्य संस्थांसाठी पहिला र्पये रुपये 
हप्ता 
“ब” वर्ग नगरपरिषदा (७४ शहरे) | ३,९४,३८,३५७.०० ३,१५,५०,६८६.०० | ७,०९,८९,०४३.०० 
२ | “क” वर्ग नगरपरिषदा (१४४ ७,६७,४४,९४४.०० ६,९०,७०,४५०.०० | १४,५८,१५,३९४.०० 
शहरे) 
३ | नगरपंचायती (१४९ शहरे) ७,९४,०९,६९९.०० ७,१४,६८,७२९.०० | १५,०८,७८,४२८.०० 
एकूण (३६७) १९,५५,९३,०००.०० | १७,२०,८९,८६५.०० | ३६,७६,८२,८६५.०० 
३. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी पहिल्या 


हप्त्यासाठी केंद्र शासनाचे रुपये १९,५५,९३,०००/- व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा म्हणजेच 
रुपये १७,२०,८९,८६५/- असे एकूण रुपये ३६,७३,८२,८६५/- एवढा निधी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
संबंधित लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात येत असून सदर खर्च वितरीत 
केलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
क्र आलेला निधी रूपये 
अ) । नगरपरिषद 

1 मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, ११,६१,८३,३०१.०० 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (00) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत । (अकरा कोटी एकसष्ठ लाख 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | त्र्याऐंशी हजार तीनशे एक 
(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत फक्‍त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९२, १०,०६,२१,१३६.०० 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (दहा कोटी सहा लाख 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), । एकेवीस हजार एकशे छत्तीस 
(२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत फक्‍त) 

ब) | नगरपंचायतींना 

i मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, ७,९४,०९,६९९.०० 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (सात कोटी Georg लाख 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | नऊ हजार Geral नव्याण्णव 
(२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत फक्‍त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, ७,१४,६८,७२९.०० 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (सात कोटी चौदा लाख 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.६४/नवि-३४ 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 

क्र आलेला निधी रूपये 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा), 39, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), अडुसष्ठ हजार सातऱी 
(२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत एकोणतीस फक्त) 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून घेण्यात यावा. त्यानुसार या निधीचे वितरण नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची 
कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी 


ष्‌. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये ३६,७३,८२,८६५/- (रुपये छत्तीस कोटी त्र्याहत्तर लाख ब्याऐंशी 
हजार आठडो पासष्ठ फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२४१५५१४५१४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने _. 


c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Maharasht 
.20=29¢6c42b581 1a121a201ecd7% 3251¢7d1ded 


d86b 


bd, 
lym=A29ED764E36FC94AB894683327375533A01A 


psi 
D 

ber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61 

C84B730CB9118407ECAB6A27C67C4C, -ANIRUDDHA V 


Date: 2023.07.24 15:52:46 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-2, नागपूर. 


५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.६४/नवि-३४ 


अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


